वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातून सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन आदेश :- 

सन २०२३-२४ वर्षाच्या निवडसूचीमधून वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) (वेतनश्रेणी 85-१८ रू. ४९१००-१५५८००) या संवर्गात 
पदोन्नती देण्याचे शासनाच्या विचाराधिन आहे. श्री.निलय भोगे व इतर पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांनी 
वनक्षेत्रपाल संवर्गाच्या ज्येष्ठतायादी विरूद्ध मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे 
दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.१२२८/२०२३ व संकीर्ण अर्ज क्र.६२९/२०२३ मध्ये मा.न्यायाधिकरणाने 
दिलेल्या आदेशाविरूद्ध मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल रिट याचिका क्र.२६४४/२०२४ मध्ये 
दि.०२.०८.२०२४ रोजी अंतिम आदेश दिले आहेत. 
२. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध श्री.निळय भोगे व इतर पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांनी 
मा.सर्वोच्च न्यायाळयामध्ये विशोष अनुमती याचिका क्र.३५४२८/२०२४ दाखल केली आहे. 
वनक्षेत्रपाल संवर्गाच्या ज्येष्ठतायाद्यांविरूद्ध विविध मा.न्यायाळयात तसेच मा.न्यायाधिकरणांमध्ये 
न्यायालयीन प्रकरणे दाखल आहेत. 
३. त्यानुषंगाने मा.उच्च न्यायालय व मा.न्यायाधिकरणांमधील दाखल न्यायालयीन प्रकरणांच्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून सन २०२३-२४ वर्षाच्या निवडसूचीमध्ये वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) पदोन्नतीच्या नियमित निवडसूचीमध्ये 
तीन पदे राखून ठेऊन पदोन्नती दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेल्या तदर्थ 
निवडसूचीमधील ३२ वनक्षेत्रपालांपैकी पात्र असणाऱ्या ३१ वनक्षेत्रपालांना सहायक वनसंरक्षक, 
गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गात सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालील प्रमाणे पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 


पदोन्नतीची निव्वळ तात्पुरती तदर्थ निवडसूची:- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
चि त २ ३ (._____ क... _ | 
ष्‌ . (gee बालासो पाटील, | नागपूर सहायक वनसंरक्षक Rea पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (नियोजन) महाराष्ट्र पर्यायी 
वनीकरण, आटपाडी, वनीकरण निधि व्यवस्थापन 
सामाजिक वनीकरण विभाग व नियोजन प्राधिकरण 
सांगली कॅम्पा प्र.मु.व.स. कार्यालय, 
नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
व व्ल २ ३ 1 ह| 
२. । वैभव संभाजी घार्ग, | अमरावती | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाळ, कोरेगाव (प्रा, (वन्यजीव), सिपना 
सातारा वनविभाग वन्यजीव विभाग, स्थित 
परतवाडा 
3. । ज्ञानेकेवर सुभाष देसाई, | अमरावती | सहायक वनसंरक्षक (bea | श्रीमती 
वनक्षेत्रपाल, वन्यजीव, व वन्यजीव), अमरावती वन | ज्योती 
चाळीसगाव, छत्रपती विभाग, पवार 
संभाजीनगर वन्यजीव विभाग यांच्या 
प्रस्तावित 
पदोन्नतीने 
रिक्त 
होणाऱ्या 
पदी 
४. । मनिषा शांकरराव चव्हाण, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक (नविन | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाळ, साकोली (प्रा), नागझिरा अभयारण्य) 
भंडारा वनविभाग उमरझरी स्थित साकोली, 
नवेगाव - नागझिरा व्याघ्र 
प्रकल्प 
५. (aR काशिनाथ खुणे, अमरावती । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, कांदळवन कक्ष, (वनीकरण), अकोला 
पश्चिम मुंबई वनविभाग, अकोला 
६. श्रीधर गोविंदराव कवळे, | नागपूर उपसंचालक, चंद्रपुर रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक = ’ abe 
ay अहमदपूर विकास, प्रशासन व 
oS peat व व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने) 
सामाजिक वनीकरण विभाग, चंद्रपुर 
लातूर चंद्रपुर 
लातूर 
७. । हनुमंत आनंदराव जाधव, | नागपूर | उप संचालक (शिक्षण-१), | Raa पदी 
वनक्षेत्रपाळ, वडगाव मावळ चंद्रपुर विकास, प्रशासन व 
(प्रा), पुणे वनविभाग व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने) 
चंद्रपुर 
८. | विनोद नारायण बेलवाडकर, | अमरावती | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 


वनक्षेत्रपाल, सामाजिक 
वनीकरण, कणकवली, 
सामाजिक वनीकरण विभाग, 
सिंधुदूर्ग 


(मुल्यांकन-१), मुल्यांकन 
विभाग, यवतमाळ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
चि २ ३ haa aa 
९. । अश्विनी चंद्रकांत जाधव, नागपूर | उपसंचालक-१ चंद्रपुर रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सुधागड पाली विकास, प्रशासन व 
(प्रा), अलीबाग वनविभाग व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने) 
चंद्रपुर 
7 अभय प्रसाद अटकळ, | अमरावती | सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, नागद (वन्यजीव), (सामाजिक वनीकरण) 
छत्रपती संभाजीनगर वन्यजीव बुलढाणा 
विभाग 
शि ARYA सुरेशराव रुद्रवार, । अमरावती | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (प्रादेशिक), वाशिम 
वनीकरण विभाग, नांदेड वनविभाग, वाशिम 
१२. | सुवर्णा अशोक इंगोले, | अमरावती । सहायक वनसंरक्षक, ST RAT 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (सामाजिक वनीकरण) वडोदे 
वनीकरण परिक्षेत्र उमरखेड, अकोला यांच्या 
सामाजिक वनीकरण विभाग, प्रस्तावित 
यवतमाळ पदोन्नतीने 
रिक्त 
होणाऱ्या 
पदी 
१३. | Heo Bee म्हसकर, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक (रजा | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाळ, सफाळे (प्रा), राखीव पद), नागपूर अपर 
डहाणू वनविभाग प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(कार्य आयोजना - पूर्वी, 
नागपूर 
१४. | पल्लवी दत्तात्रय चव्हाण, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, कडगाव (वन्यजीव) कक्ष-२३ (६), 
(प्रादेशिक), कोल्हापूर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनविभाग (वन्यजीव), म.रा., नागपूर 
१५. | साईतन्मय सुधीरराव डुबे, | नागपूर । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, कोलारा (जंकास कॅम्पा व जमिन) 


(वन्यजीव), ताडोबा अंधारी 
व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 


चंद्रपूर उप संचालक, बफर 
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्प चंद्रपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
fae | २ ३ 1 ह| 
१६. | हेमंत वसंत उबाळे, | नाशिक | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (वन्यजीव), वन्यजीव 
वनीकरण अहमदनगर वनविभाग , नाशिक, 
नांदूरमधमेश्वर स्थित 
निफाड 
१७. | सुहास रविन्द्र कांबळे, | नागपूर । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (वनसमुपयोजन व 
वनीकरण, दिग्रस, सामाजिक कंत्राटदाराचे उच्चाटन) 
वनीकरण विभाग, यवतमाळ कोका अभयारण्य 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), 
भंडारा स्थित गोंदिया 
१८. | सुहास सिताराम पाटील, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक (जेव । रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, राधानगरी विविधता), अपर प्रधान 
(वन्यजीव, सह्याद्री व्याघ्र मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव 
राखीव कोल्हापूर - पूर्वी, नागपूर 
१९. | जनमेजय व्यंकटराव जाधव, | छत्रपती | उप संचालक (शिक्षण-१), | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, मानोरा | संभाजीनगर | वन प्रशिक्षण संस्था, 
(प्रादेशिक), वाशिम वनविभाग जालना 
२०. । मंगेश महादेव बाळापुरे, | नागपूर | उपविभागीय वन अधिकारी | Rat पदी 
वनक्षेत्रपाल, (वन्यजीव) (वन्यजीव), आलापल्ली 
पाटनबोरी, पांढरकवडा 
वन्यजीव विभाग 
२१. [पुजा गिरीशराव जोशी, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक (कार्य | Rad पदी 
वनक्षेत्रपाल, दिंडोरी (प्रा), पूर्व आयोजना), कार्य 
भाग नाशिक आयोजना विभाग, नागपूर 
२२. | रोहिणी बाबासाहेब शिणगारे, । छत्रपती | सहायक वनसंरक्षक, श्री.चौबे 
वनक्षेत्रपाल, भुम (प्रा, | संभाजीनगर | सामाजिक वनीकरण, यांच्या 
धाराशीव वनविभाग धाराशिव प्रस्तावित 
बदलीने 
रिक्त 
होणाऱ्या 
पदी 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
feral २ ३ 1 ह| 
२३. । रविंद्र सदाशिव सुर्यवंशी, । नागपूर । सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (संलग्न अधिकारी) वडसा 
वनीकरण, चंदगड, 
सामाजिक वनीकरण विभाग, 
कोल्हापूर 
२४. | तुषार दादाभाऊ नवले, नागपूर । सहा. वनसंरक्षक (मुल्यांकन) | रिक्‍त पदी 
FAAS, कराड (प्रा), नागपूर, वनसंरक्षक 
सातारा वनविभाग (मुल्यांकन) नागपूर यांचे 
कार्यालय 
२५. | वृषाली सोपान गाडे, नागपूर । उपसंचालक-२ चंद्रपुर रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाळ, नाशिक (प्रा), विकास, प्रशासन व 
पश्चिम नाशिक वनविभाग व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने) 
चंद्रपुर 
२६. | दयानंद महादेव कोकरे, नागपूर । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, माळशिरस (प्रा), (वनीकरण, संरक्षण व 
सोलापूर वनविभाग अतिक्रमण निर्मुलन), वर्धा 
वन विभाग, वर्धा 
२७. । दत्तात्रय हिरामण लोंढे, | नागपूर ।सहा.वनसंरक्षक (बफर), =| रिक्‍त पदी 
Aaa, एरंडोल (प्रा), बोर व्याघ्र प्रकल्प वर्धा 
जळगाव वनविभाग 
२८. । विश्‍वनाथ सोमनाथ चव्हाण, | नागपूर | उप संचालक (शिक्षण-३), | रिक्‍त पदी 
FAAS, आलेगाव (प्रा), चंद्रपुर विकास, प्रशासन व 
अकोला वनविभाग व्यवस्थापन प्रबोधीनी (वने) 
चंद्रपुर 
२९. [अनिरुध्द अनिल ढगे, नागपूर | सहायक वनसंरक्षक (निसर्ग | रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाळ, माणगाव (प्रा), पर्यटन व संरक्षण), चंद्रपूर 
रोहा वनविभाग 
३०. | प्रदिप रमेश कदम, नागपूर । सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
FAAS, अकोले (प्रा) (मुल्यांकन-१), चंद्रपूर 
अहमदनगर वनविभाग विभागीय वन अधिकारी, 


मुल्यांकन विभाग, चंद्रपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
केलेला 
महसूल 
विभाग 
चि २ ३ ॥ का आता 
३१. | कोमळ विकास जाधव, | नागपूर | सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदी 
वनक्षेत्रपाल, सामाजिक (वन्यजीव) मुख्य वनसंरक्षक 
वनीकरण आर्वी, सामाजिक (वन्यजीव), पेंच राष्ट्रीय 
वनीकरण विभाग, वर्धा उद्यान, नागपूर (STPF) 
नागपुर 


२. 


वरील अधिकाऱ्यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन 


राहून देण्यात येत आहे. 


i) 


ii) 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरुन तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयामधील सुचनांनूसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही वनक्षेत्रपाल संवर्गाच्या अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये 
होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


॥) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. तसेच सदर पदोन्नत्या तदर्थ स्वरूपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोट्यात 
उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 


४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन), नियमावली २०२१ मधील नियम २ (ड) मधील 


Vv) 


तरतुदीनुसार, पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश 
निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/का-१२, 
दि.१५/१२/२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या 
दिनांकाला निलंबित आहेत किंवा त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या 
अनुषंगाने दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही चालू झालेली आहे किंवा या 
अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत अशा 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समितीने त्यांची गोपनीय 
अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासली 
असून या अधिकार्‍्यासंदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने केलेले मुल्यमापन आणि 
दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहरबंद करून ठेवण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


vi) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस 
न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


४. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेशा 
प्राप्त झाल्यापासून तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे 
कार्यमुक्त केल्यानंतर विहित मुदतीत ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना 
सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती 
रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 
वनक्षेत्रपाल पदाचा १०/२० वर्षाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व त्यांना 
सहायक वनसंरक्षक संवर्गात प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर सदरचा लाभ देण्यात येईल, याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


५. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने सहायक वनसंरक्षक या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर 
वेतन निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियमावली १९८१ मधील नियम क्र.११ (१ (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


६. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास त्वरीत कळवावे. 


७. सदर शासन Sea » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८१३१७२८४३७७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 

A N A N DA H A N KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0db7067f83b51744741b4485650edc87055601 88be635df819605b4913e 
ad056, postalCode=400032, st=Mah 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=DCED31BA3BA0E455430F67304905C6E3544DAE39602268D4CF28 
44818A1F80A4, cn=ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
Date: 2024.08.13 17:43:37 +05'30 


(आनंदा शोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-१०.२३/प्र.क्र.१९३/ फ-८ 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
९. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण 

१०. सर्व उपवनसंरक्षक 

११. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

१२. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 
१६. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


